सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्यातील 
चार प्रादेशिक मनोरुग्णालय यांना सायरकॅट्रीक 
औषधे व इतर बाबींची खरेदी करण्यासाठी 
लेखाशिर्ष २२१० ०२९१ बाब-२१ पुरवठा व 
सामुग्री या उद्दिष्टाखाळी रु.३,००,००,०००/- 
(अक्षरी रु. तीन कोटी फक्त) इतक्या रकमेची 
खरेदी निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१८९/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकुल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १२ सप्टेंबर , २०२३. 


वाचा :- 
१) संचालक आरोग्य सेवा ,आयुक्तालय,मुंबई यांचे पत्र क्रआआसे/माआ/टे-४/लिनन/मनो 
औषधे/प्र.मा./२५४५-४७/२३ दि.१३.०७.२०२३ 
२) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक ११.०७.२०२३ रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना:- 

संचालक आरोग्य सेवा,आयुक्‍तालय, मुंबई यांनी त्यांच्या दिनांक १३.०७.२०२३ रोजीच्या 
प्रस्तावात नमूद केल्यानूसार सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्यातील चार प्रादेशिक 
मनोरुग्णालय (पुणे, ठाणे, नागपूर व रत्नागिरी) यांना सायकॅट्रीक औषधे व इतर बाबींची खरेदी 
करण्यासाठी लेखाशिर्ष २२१० ०२९१ बाब-२१ पुरवठा व सामुग्री या उद्दिष्टाखाली रु.३,००,००,०००/- 
(अक्षरी रु. तीन कोटी फक्त) इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 
आहे. 
शासन निर्णय :- 

संचालक आरोग्य सेवा,आयुक्‍तालय, मुंबई यांनी त्यांच्या दिनांक १३.०७.२०२३ रोजीच्या 
प्रस्तावात नमूद केल्यानूसार सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्यातील चार प्रादेशिक 
मनोरुग्णालय (पुणे,ठाणे,नागपूर व रत्नागिरी) यांना सायकॅट्रीक औषधे व इतर बाबींची खरेदी 
करण्यासाठी लेखाशिर्ष २२१० ०२९१ बाब-२१ पुरवठा व सामुग्री या उद्दिष्टाखाली रु.३,००,००,०००/- 
(अक्षरी रु. तीन कोटी फक्त) इतका खर्च अपेक्षित असून सदर खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
रु.४,६२,००,०००/- (अक्षरी रु.चार कोटी बासष्ट लक्ष फक्त) इतक्या उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१८९/आरोग्य-८ 


अनुदानातून भागविण्यात येणार आहे. सदर बाबींच्या खरेदीसाठी खालील परिच्छेद क्र.०३ मध्ये नमुद 
केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खरेदीसाठीचे विवरणपत्र 
खालीलप्रमाणे आहे. 


विवरणपत्र-अ 
अनुदानाचा तपशील 
(रक्‍कम रुपयांत) 
अ.क्र. लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद | प्रस्तावित प्रशासकीय मान्यतेची 
(सन २०२३-२४) रक्‍कम 
१. | 2290 ०२९१ ४,६२,००,००० 3,00,00,000 
विवरणपत्र-ब 
खरेदीचा तपशील (सोबत परिशिष्ट - अ) 
(रक्‍कम रुपयांत) 
अ.क्र. । लेखाशिर्ष । खरेदीचा तपशील | अर्थसंकल्पीय तरतूद (सन । प्रस्तावित प्रशासकीय 
२०२३-२४) मान्यतेची रक्‍कम 
P| 2290 ०२१७ | सायर्कट्रीक औषधे व | ¥,§2,00,000 ३,००,००,००० 
इतर बाबीं 
०२. उपरोक्त प्रस्तावासाठी आयुक्‍त ,आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी त्यांच्या 


दि.११.०७.२०२३ रोजीच्या टिप्पणीअन्वये मान्यता दिलेली आहे. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये 
राज्यातील चार प्रादेशिक मनोरुग्णालय (पुणे,ठाणे,नागपूर व रत्नागिरी) यांना सायकॅट्रीक औषधे व इतर 
बाबींची खरेदी करण्यासाठी लेखाशिर्ष २२१० ०२९१ बाब-२१ पुरवठा व सामुग्री या उद्दिष्टाखाली 
रु.३,००,००,०००/- (अक्षरी रु. तीन कोटी फक्त) इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या अनुषंगाने 
परिशिष्ट- अ व विनियोग प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 


०३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिळला उपविभाग-दोन मधीळ अनु क्रमांक ४, 
नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी 
प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून 
सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१८९/आरोग्य-८ 


१) सदरहू औषधांची आवश्‍यकता खातरजमा/मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) सदरहू औषधांचे विनिर्देश़ गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी 
करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / 
अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical 
specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 


३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार 
विहित पध्दतीने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती दर 
निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने 
या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 


५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देडा (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७ सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्यातील चार प्रादेशिक मनोरुग्णालय(पुणे,ठाणे,नागपूर व 
रत्नागिरी) यांना सायकॅट्रीक औषधे व इतर बाबींची खरेदी करण्यासाठी लेखाशिर्ष २२१० ०२९१ बाब- 
२१ पुरवठा व सामुग्री या उद्दिष्टाखाली रु.३,००,००,०००/- (अक्षरी रु. तीन कोटी फक्त) इतका खर्च 
अपेक्षित असून सदर खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात रु.४,६२,००,०००/- (अक्षरी रु.चार कोटी 
बासष्ट लक्ष फक्त) इतक्या उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरची 
खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच, या बाबींच्या 
खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

८) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१८९/आरोग्य-८ 


९) सदर बाबींवरील खर्च सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षातील मंजुर अनुदानातुन व प्रशासकीय मान्यतेच्या 
मर्यादेतच करण्यात यावा. 


१०शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला उपविभाग-दोन 
मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित करण्यात 
यावेत. सदर खरेदी ही महाराष्ट्र वैदयकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावी. 


०४. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी,आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय व 
संबंधित कार्यक्रम प्रमुख, संचालक, आरोग्य सेवा,आयुक्‍तालय, मुंबई यांची राहील. 


०५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९१२१३५७२८३८१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SACHIN SHAMKANT DESAI 


SAC H | N DN: c=IN, O0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=cc72ac8e24d61d7cf89d14c68f5987ed 

S H A M K A NT e605ac1176d98647cf1bb44681444917, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=6FFO4EBFFAB4F962AD757BOE3 
6E3A96AB5DB4421F6C9568763153DEA139498 

D F SA | B2, cn=SACHIN SHAMKANT DESAI 
Date: 2023.09.12 17:01:08 +05'30' 

(सचिन देसाई) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई. 

) व्यवस्थापकिय संचाळक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
४) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
) 

) 
) 
) 


सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 

सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई/ नागपूर. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१८९/आरोग्य-८ 


९) अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

qo) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

११)वित्त विभाग (अर्थसंकल्प/व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


परिशिष्ट-अ 


4 Regional Mental Hospital 
Psychiatric Medicine Requirement for 2023-24 


Sr. Drug Name Approx. RMH RMH RMH RMH Total 4 Total 
No rate PUNE THANE NAGPUR | RATNAGIRI | RMH Amount 
र per tab/Inj Demand 
1 | Amitryptillin 0.37 35000 210000 70000 17500 332500 123025 
Hydrochloride Tab 25 mg 
2 | Carbamezapine Tab 100 0.94 7000 140000 7000 70000 224000 210560 
mg 
3 | Carbamezapine Tab 200 1.20 70000 350000 | 420000 200000 | 1040000 1248000 
mg 
4 | Chlorpromazine Tab 50 0.49 35000 175000 45500 10500 266000 130340 
mg 
5 | Clobazam Tab 10 mg 1.14 28000 105000 140000 14000 287000 327180 
| 6 | Clonazepam Tab 0.5 mg 0.30 | 280000 350000 | 420000 140000 | 1190000 357000 
7 | Clonazepam Tab 2 mg 0.70 35000 | ग) 350000 14000 399000 279300 
| 8 | Clozapine Tab 50 mg 0.84 | 630000 | 559900 70000 | 1259900 1058316 
| 9 | Diazepam Tab 5 mg 0.30 | 245000 350000 | 1050000 35000 | 1680000 504000 
10 | Divalproex Sodium Tab 1.99 | 400000 250000 100000 200000 950000 1890500 
500 mg 
11 | Donepezil Tab 5 mg 0.77 70000 70000 35000 21000 196000 150920 
12 | Escitalopram Tab 10 mg 0.43 | 210000 210000 210000 140000 770000 331100 
13 | Fluoxetine Cap 20 mg 0.48 30000 100000 50000 50000 230000 110400 
14 | Haloperidol Deconoate 105.84 4900 1050 2100 1042 9092 962297 
Depot Inj 1 ml 
15 | Haloperidol Inj 5 mg/ml 106.25 4900 3500 1400 1400 11200 1190000 
1 ml 
16 | Haloperidol Tab 5 mg 0.38 | 560000 700000 | 420000 280000 | 1960000 744800 
17 | Imipramine Tab 25 mg 0.67 5000 100000 50000 20000 175000 117250 
18 | Inj. Paliperidone 7879.20 me 200 _ Ls 360 2836512 
Palmitate 100mg 
19 | Inj. Paliperidone 7879.20 40 100 100 21 261 2056471 
Palmitate 150mg 
20 | Inj. Paliperidone 7879.20 शिळ शिक शिक 20 100 787920 
Palmitate 75mg 
21 | Levetiracetam Tab 250 1.94 28000 70000 35000 35000 168000 325920 
mg 
22 | Lithium Carbonate Tab 1.46 | 140000 350000 105000 175000 770000 1124200 
300 mg 
23 | Lorazepam Tab 2 mg 0.38 | 280000 420000 | 1050000 280000 | 2030000 771400 
24 | Nitrazepam Tab 5 mg 0.50 | 100000 75000 49994 5000 229994 114997 
25 | Olanzapine Tab 10 mg 0.40 | 600000 250000 | 1500000 200000 | 2550000 1020000 
26 | Olanzapine Tab 5 mg 0.28 | 1000000 | 1500000 | 1000000 700000 | 4200000 1176000 
27 | Phenobarbitone Tab 30 0.39 35000 70000 140000 14000 259000 101010 
mg 
28 | Phenobarbitone Tab 60 0.71 49000 105000 350000 14000 518000 367780 
mg 
29 | Phenytoin Sodium Tab 0.43 | 140000 210000 | 490000 70000 910000 391300 
100 mg 
30 | Quetiapine Tab 100 mg 1.05 70000 70000 105000 56000 301000 316050 
31 | Quetiapine Tab 50 mg 0.65 | 140000 140000 70000 70000 420000 273000 


32 | Risperidone Tab 2 mg 0.25 | 1120000 | 1050000 700000 840000 । 3710000 927500 

33 | Sertraline Tab 50 mg 0.53 | 140000 210000 105000 70000 525000 278250 

34 | Sodium Valporate Tab 0.82 | 900000 500000 300000 400000 | 2100000 1722000 
200 mg 

35 | Tab. Lorazepam 1mg 1.76 35000 | | 700 70000 105700 186032 

36 | Tab. Phenytoin Sodium 22.68 7000 fo शिकव 1111: 7000 158760 
300 mg 

37 | Tab. Phenytoin Sodium 6.77 35000 1__ किक शिक. 35000 236950 
50 mg 

38 | Tab. Sodium Valporate 2.40 | 400000 200000 200000 150000 950000 2280000 
500mg 

39 | Trifluroperazine + 0.67 | 750000 | 1200000 500000 400000 | 2850000 1909500 
Trihexyphenidyl Tab 5 
mg + 2 mg 

40 | Trihexyphenidyl 0.17 | 1540000 | 1700000 700000 700000 | 4640000 788800 
Hydrochloride Tab 2 mg 

41 | Zolpidem Tab 10 mg 0.91 50000 50000 1000 25000 126000 114660 
Total Cost 30000000 


